वाचा :- 


राष्ट्रीय छात्र सेना अहमदनगर, कोल्हापूर, 
नांदेड, रत्नागिरी, नागपूर, अमळनेर, मुंबई, 
खामगाव व वर्धा येथील कार्यालयांच्या 
शिबिरांकरीता निधी वितरीत करण्यास 
मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्र:- राछासे-२६२२/प्र.क्र.१०१/क्रीयुसे-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- 09 नोव्हेंबर, २०२२. 


१) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.राछासे/अर्थ प्रशिबिरे/२०२२-२३/का-५/४१७५, 
दि. ३०/०९/२०२२ 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दि. १७ एप्रिल, २०१५ 


प्रस्तावना :- 


शिक्षण संस्थेतील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यासाठी सन १९४८-४९ मध्ये 


राष्ट्रीय छात्रसेना दलाची देशव्यापी स्वरुपात स्थापना करण्यात आली असून राष्ट्रीय छात्रसेनेची तरतूद व 


रचना करण्याच्या दृष्टीने "राष्ट्रीय छात्रसेना कायदा, १९४८" हा अधिनियम करण्यात आला आहे. 


राष्ट्रीय छात्र सेनेमधील छात्रांकरीता प्रशिक्षण, शिबिरे असे विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. 


राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या अहमदनगर, कोल्हापूर, नांदेड, रत्नागिरी, नागपूर, अमळनेर, मुंबई, खामगाव व वर्धा 


कार्यालयांच्या एकूण १३ शिबिरांकरीता एकूण रू. ३५,१८,०५२/- (अक्षरी रूपये पस्तीस लक्ष अठरा हजार 


बावन्न फक्त) इतका निधी उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 


राष्ट्रीय छात्र सेना कार्यालयातील खालील १३ शिबीरांकरीता रू. ३५,१८,०५२/- (अक्षरी रूपये 


पस्तीस लक्ष अठरा हजार बावन्न wad इतक्या निधीची प्रशासकीय विभागाच्या मान्यतेने देयके पारित 


करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्रशिक्षण/शिबिर कार्यालयाचे नांव एकूण वितरीत 
अ.क्र करा ततो 
करावयाचा निधी 
La | ५७ महा. बटा. एनसीसी, अहमदनगर - CATC-229 रू. २,३७,०८४/- 
५६ महा. बटा. एनसीसी, कोल्हापूर - CATC-3249 रू. २,५०,०८७/- 
५२ महा. बटालियन, एनसीसी, नांदेड CATC-292 रू. २,०४,५२६/- 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२२/प्र.क्र.१०१/क्रीयुसे-३ 


४ |०२महा. नाविक दल एनसीसी, रत्नागिरी CATC-392 | रू. २,९०,०९७/- 
५ ।२०महा. बटा. नागपूर CATC-£9§ रू. ३,१३,४९१/- 
६ ।४९महा. बटा. एनसीसी अमळनेर CATC-29¢ रू. २,०७,९७९/- 
७ ।१महा. नाविक दल, एनसीसी, मुंबई PNSC -॥ रू. २,१२,४४९/- 

१३ महा. बटा. एनसीसी, खामगाव CATC-999 रू. २,११,०८५/- 

२ महा. हवाई पथक, एनसीसी, नागपूर 0५10-६१५ रू. ४,६७,९११/- 

| qo | 9 महा. बटा. एनसीसी, मुंबई - CATC-4o9 रू. २,६४,९६७/- 
११ | ३ महा. इंजि. कोय. एनसीसी, नागपूर 010-६१४ रू. २,८१,४५४/- 
१२ | 4& Hel. बटा. एनसीसी, कोल्हापूर CATC-39¢ रू. २,७४,३१५/- 
१३ | 29 महा. बटा. एनसीसी, वर्धा ७0%10-६१२ रू. ३,०२,६०७/- 
रू. ३५,१८,०५२/- 


२. राष्ट्रीय छात्र सेना, मागणी क्रमांक- ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०२, विद्यार्थ्यांसाठी युवक 


कल्याण कार्यक्रम (०१) विद्यार्थ्यांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम (०१)(०१) राष्ट्रीय छात्र सेना (२२०४ ००१६) 


२१, पुरवठा व सामुग्री या उपळेखाशीर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून उक्त खर्च भागविण्यात यावा. 


उक्त रक्‍कम कोषागारातून आहरित करणेकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून संबंधित 


समादेशक अधिकारी, गट मुख्यालय, राष्ट्रीय छात्र सेना यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच आयुक्त, 


क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


=: सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२११०२११२०४५६०२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by VISHAL MAHESH LOHAR 


VISHAL MAHESH ० ee ee eee 
LOHAR sion ce he 
(विशाल लोहार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई यांचे सचिव, 
२) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 
३) मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 
४) ALAS (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२२/प्र.क्र.१०१/क्रीयुसे-३ 


4 


) 
) 
(9) 
) 
) 


मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 

मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

अतिरिक्‍त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 

महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

समादेशक अधिकारी, गट मुख्यालय, राष्ट्रीय छात्र सेना, अहमदनगर/कोल्हापूर/नांदेड/ 
रत्नागिरी/नागपूर/अमळनेर/मुंबई/खामगाव/वर्धा ( संचालनालयामार्फत) 

अवर सचिव,वित्त विभाग-व्यय-५ व अर्थसंकल्प-८, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती, क्रीयुसे-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


